आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात कृषी विद्यापीठांना 
सहायक अनुदान योजनेसाठी निधी 
वितरण 

(लेखाशीर्ष २४०१ ८२९१) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २५ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/लेखा-२/८८/२०२२, 
दि.१९.५.२०२२ व पत्र क्र. मफुकृवि/ळेखा-२/१३६/२०२२, दि.१.६.२०२२. 
3) कृषि विभागाची नस्ती क्र.कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२३ (भाग-१)/७-अे. 
प्रस्तावना :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या कृषी 
विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत कृषी महाविद्यालय, नंदूरबार येथील कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनासाठी रु.५०.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कृषि विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन या 
मुख्य HERNIA कृषी विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या 
बाबीखाली वित्त विभागाच्या मान्यतेने कृषी महाविद्यालय, नंदूरबार येथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून ५० टक्के मर्यादेत रु.५०.०० लाख इतका निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ मधील | सदर शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पीय तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
शिका २ ३ za 4 
कृषी विद्यापीठांना | २४०१ ८२९१ । ३६-सहायक १००.०० ५०.०० 
सहायक अनुदान अनुदाने (वेतन) 

एकूण १००.०० ५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.५०.०० लाख (अक्षरी रुपये पन्नास लाख फक्त) इतका निधी प्रशासकीय 
विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषि विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9३७/व्यय-१४ दि.२९.०७.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ मधील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१०१६२९३९८०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


डू Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN 1. ही 
9 DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=40003. 
25.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463f83 
2beeadbeSch381a34es, 
pseudonym=4D88F77C99929CC89SAC64CF186BB11E725244 
jalNumber=344DE3FFO7B9439DD 1 1CAF72825SASEBOA0D 
PAWA R D495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO 
री 


Date: 2022.08.25 15:03:30 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 


७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


